विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशन कालावधीत 
पदाधिकारी /अधिकारी/कर्मचारी यांनी शासकीय 
वाहनांचा वापर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक- नाहिअ-३४२३/प्र.क्र.१०५/()/कार्यासन-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४००० ३२. 
दिनांक:- १२ ऑक्टोबर,२०२३. 


संदर्भ-१) शासन परिपत्रक ,सा.प्र. विभाग क्र. एनएएस-२००४/प्र.क्र.१३५/०४/सात, 

दिनांक ०१ डिसेंबर,२००४ 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. वाहन-२०१४/प्र.क्र.२३/१४/विनियम, 
दिनांक ३० मे, २०१४. 

३)झासन परिपत्रक क्रमांक नाहिअ-३४१७/ प्र.क्र. १३१/ सात, 
दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०१७. 

४) शासन परिपत्रक क्रमांक विमंअ-३४१८/ प्र.क्र. ८४/ सात, 
दिनांक ११ जून, २०१८. 

५) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.नाहिअ-३४२२/प्र.क्र.९९/कार्यासन-७, 
दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२२. 


प्रस्तावना:- 

नागपूर हिवाळी अधिवेडहान कालावधीत पदाधिकारी /अधिकारी/कर्मचारी यांनी शासकीय 
वाहनाचा वापर करण्याबाबत संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ च्या परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे शासकीय वाहनांच्या खाजगी 
कामासाठी केलेल्या वापराचे दर नमूद करण्यात आले आहेत. त्यानुसार या विभागाने संदर्भाधीन अनुक्रमांक 
५ च्या दिनांक १२ ऑक्टोबर, 2022 च्या शासन परिपत्रकान्वये निदेश दिले आहेत. 


परिपत्रक:- 
नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन कालावधीत मंत्री, राज्यमंत्री तसेच शासनाचे व 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी व मंत्रालयीन शिबिर कार्यालय इत्यादींसाठी आवश्‍यक 
असलेली वाहने (मोटार व जीप्स) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग यांच्याकडून अधिवेशनाचे कामकाज पार 
पाडण्यासाठी अधिग्रहित केली जातात. सदर शासकीय वाहनांच्या इंधनावरीळ खर्चात काटकसर करण्याच्या 
दृष्टीने त्यांचा नेमका कसा वापर करण्यात यावा याबाबतीत खालीलप्रमाणे निदेश देण्यात येत आहेत:- 
अ) शासकीय वाहने फक्त शासकीय कामासाठीच वापरावीत. 
आ) शासकीय वाहने शासकीय कामकाजासाठीसुद्धा शक्यतो नागपूर शहराच्या हद्दीबाहेर नेण्यात 
येऊ नयेत. 
इ) तरीही काही अपरिहार्य कारणास्तव शासकीय वाहनांचा नागपूर शहरांच्या हद्दीबाहेर 
वापर करावयाचा झाल्यास ही वाहने नागपूर शहराच्या हद्दीबाहेर नेण्यासाठी योग्य ती समर्थनीय 
कारणे विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांना सादर करुन या वाहनांचा वापर करण्यासाठी रीतसर 
त्यांची परवानगी घेण्यात यावी. 
SMS शासकीय वाहनांचा वापर हा दरदिवशी ८० कि.मी. च्या वर जाणार नाही यादृष्टीने 
संबधितांनी खबरदारी घ्यावी. 
३. शासकीय वाहनांचा वापर झासकीय कामकाजासाठी करण्याबाबत वरीलप्रमाणे झासनाचे स्थायी 
स्वरूपाचे निदेश असले तरीही काही पदाधिकारी, अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून नागपूर येथील 
विधिमंडळाच्या अधिवेशन कालावधीत शासकीय वाहनांचा खाजगी कामासाठी गैरवापर केला जातो, असे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः नाहिअ-३४२३/प्र.क्र.१०५/(/कार्यासन-७ 


आरोप वर्तमानपत्रांतून केले जातात. तसेच विविध सामाजिक संस्थांकडून अशा आडायाच्या तक्रारी 
शासनाकडे प्राप्त होतात. त्यामुळे अशा तक्रारींची दखल झासनाला घेणे क्रमप्राप्त होते. तेव्हा शासकीय 
वाहनाच्या खाजगी वापरावर प्रतिबंध आणण्याच्या दृष्टीने काय उपाययोजना करता येतील याबाबत शासन 
स्तरावर सखोल विचार केल्यानंतर शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत:- 

अ) या शासन परिपत्रकातील उपरोक्‍त परिच्छेदातील निदेश लक्षात घेता शासकीय वाहनांचा खाजगी 
वापर अपेक्षित नाही हे स्पष्ट आहे. तथापि नागपूर अधिवेहान कालावधीत काही अपरिहार्य कारणास्तव 
शासकीय वाहनांचा खाजगी वापर अनिवार्य झाला असेल तर, अज्ञा परिस्थितीत वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्र.वाहन-२०१४/प्र.क्र.२३/विनियम, दि. ३० मे, २०१४ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय वाहनाच्या 
खाजगी वापरासाठी पेट्रोल, डिझेल व सीएनजी वर चालणा-या सर्व वाहनांसाठी सरसकटपणे रु. १२/- (रुपये 
बारा फक्त) प्रति किलोमीटर या दराने वसुली करण्यात यावी, तसेच त्याची कमाल मर्यादा प्रतिमाह Woo कि.मी 
असेल. तथापि अपवादात्मक बाबतीत सदर ७०० कि.मी .मर्यादा ओलांडल्यास त्यापुढील अंतरासाठी रु. १८/- 
(रुपये अठरा फक्त) प्रति कि.मी. या दराने संबंधितांकडून वसुली करण्यात यावी. 

ब) शासकीय वाहन खाजगी वापरात असताना त्यासाठी असलेला खोळंब्याचा (Detention) दर प्रति 
तास रु. ८/- व कमाल रु. ८०/- प्रतिदिन इतका असेल. खोळंब्याचा काळ मोजताना पहिल्या तीन तासांचा 
वापर सोडण्यात यावा. 

क) झासकीय वाहनाचा वरील कार्यपद्धतीनुसार खाजगी वापर करण्यापूर्वी संबंधित 
पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी यांनी सदरहू वापराबाबतची सर्व तपशीलवार माहिती विभागीय आयुक्त, 
नागपूर यांना उपलब्ध करून द्यावी. 

ड) वरील निदेश /सूचना अधिग्रहित करण्यात येणा-या वाहनांच्या सर्व वाहनचालकांच्या निदर्शनास 
आणाव्यात. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३१०१३१५३९२८३३०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ROSHANI DINESH KADAM PATIL 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
ROSHANI DINESH t=" 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d 1 2f2c1313143ad83767 
55d0e815aleb20fd0ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=16D26A3CE7C86CC341C246E6BB468A80B20659 
KA D A M Pp AT | L CCB13144AF609F03226E90BA0C, cn=ROSHANI DINESH KADAM 
PATI 


IL 
Date: 2023.10.13 15:43:25 +05'30' 


(रोशनी कदम-पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, उप मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, उप मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय, मुंबई. 
3) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
४) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
५) सर्व मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
) 
) 
) 


Cc 


७ विभागीय आयुक्त, नागपूर /अमरावती /छत्रपती संभाजी नगर/नाशिक, 
८) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

९) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. 

१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक १, नागपूर. 
११) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती- कार्यासन-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


